राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहाय्यक 
आयुक्त (गट-“ब”) संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.०१.०१.१५ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८१/राउशु-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २८ एप्रिल, २०१६. 


वाचा : - शासन परिपत्रक गृह विभाग क्र. इएसटी १७१५/ प्र.क्र.१६८/राउश्यु-१, दि. २४.०९.२०१५. 


परिपत्रक :- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त (गट "ब" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबत जोडलेली आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी 
संबंधित अधिका-यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर जेष्ठता यादीमध्ये दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर 
माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची माहिती दर्शविली आहे असे वाटत असल्यास हे 
परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही 
त्यांना देण्यात याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणा-या प्रतिवेदनांचा विचार करून या पदाची 
दि.१.०१.२०१५ ची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर 
प्राप्त होणा-या प्रतिवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. 
2. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१६०४२८१६०५४९८६२९ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ele Digitally signed by Dilip J Shedmekh 
| DN: ‘ash Section Officer, 

| Ip postalCode=400032, st=Mahi 
2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc85 1 1f0527da96 
8636a6b9d9e1 OFO, 

rialINumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1c8ef4b36aa6a8fd 

h e mM e h e 21a86271888a24f9803, Dilip J SI 

Date: 2016.04.28 16:10:51 +05'30 
(दि.ज.]ेडमेखे) 


कार्यासन अधिकारी अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी सर्व 


संबंधितांना मिळण्याबाबत आव्यक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी 
ठेवावी. 


२. संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राउझु, मुंबई) 
राउशु-१ संग्रहार्थ 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-१७१६/प्र.क्र.८१/राउशु-१, दिनांक २८ एप्रिल, २०१६ सोबतचे विवरणपत्र. 
सहाय्यक आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, (गट - ब) संवर्गाची दि.०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी. 


अ.क्र. | ज्येष्ठता नांव प्रवर्ग/जात | जन्मदिनांक शैक्षणिक पात्रता | सहाय्यक आयुक्‍त | सेवानिवृत्तीचा | अभिप्राय 
क्रमांक पदावरील दिनांक 
पदोन्नतीचा/ 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
1१ | २ ३ ४ 4 ६ 9 Z ९ 
aa ae श्री. शां. मा. जगताप खुला १५.०७.१९८५ | बी. एस.सी. (अँग्री) ४.११.२०११ ३१.०७.२०४२ 
२ २ श्रीमती एस. पी. मावळे । विजा (3) ।८.०८.१९५९ एस. एस. सी. ८.०२.२०१२ ३१.०८.२०१७ 


Dilip J 


Shedmekhe 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Section 


Officer, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=5c22eb48b36977859e2ada92f034598ccObc85 
11f0527da968636a6b9d9e1 Of0, 


Date: 2016.04.28 16:11:22 +05'30' 


(दि.ज.शेडमेखे) 


serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a641bd1 c8ef 
4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f9803, cn=Dilip J 
Shedmekhe 


